माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१७५/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : -३१ मार्च,२०२२ 


वाचा :- १) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.भाग्यश्री-२०१७/प्र.क्र.१०७/का.६, दि.०१.०८.२०१७. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२१/प्र.क्र.१७५/का.६, दि.१७.११.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे,मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे , 
मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे यासाठी वाचा क्र.१ येथील दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना लागु करण्यात आलेली आहे 
२. सदर शासन निर्णयान्वये माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात खाळील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-३ मध्ये नमूद 
अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ४२५.०० लाख (अक्षरी रुपये चार 
कोटी पंचवीस लक्ष फ़क्त) एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. | प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ उद्दिष्ट विद्यमान तरतूद यापुर्वी वितरीत प्रस्तावित वितरण 
२०२१-२२ तरतूद 
शिदडि २ ३ fe y 
|| २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०३ महिला कल्याण, 
(२५), मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना. 
(२५)(०४) माझी कन्या भाग्यश्री योजना 
(सर्वसाधारण गट) (कार्यक्रम) 
(२२३५ बी ९३३), 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १२७५.०० ८५०.०० ४२५.०० 
एकूण १२७५.०० ८५०.०० ४२५.०० 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११७/व्यय-६, दिनांक 30.03.2022 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥६॥७/१5॥॥॥9.90५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३०२०४४४०८२३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 
(AEST TSH) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१७५/का.६ 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

१०) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


3 
beg 


Cc 
eS 


(0, & 
So 2. दय Re ची पी पटक 


(३ 


we) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


